माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ व गट-ब पदावर पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय 
पदोन्नती समिती गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्र. मातंस २०१८/ प्र.क्र. १७०/से-१/का.३९ 


शासन निर्णय :- 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कक्ष अधिकारी (तांत्रिक) व सहायक (तांत्रिक) 
यांना अनुक्रमे गट-ब मधून गट-अ तसेच गट-ब मधून गट-अ पदावर पदोन्नती देण्यासाठी खालील प्रमाणे 
विभागीय पदोन्नती समितीची स्थापना करण्यास झासन मान्यता देत आहे :- 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०१९. 


१ | प्रधान सचिव/सचिव (मातं) अध्यक्ष 
२ | संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय सदस्य 
३ | श्री.टि.वा.करपते,उप सचिव, साप्रवि (मागासवर्गीय प्रतिनिधी) | सदस्य 
४ | उपसचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय सदस्य सचिव 


२. 


प्रत, 


Lo ०0७८ “७ A  -0 


ean ne GS —& 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०१२५१२२१३१४०११ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jyotsna Mukund Madekar 


Jyots Nn a M 1 ku Nn d ON ernmen it OF Maharashtra, ou=General 


2.54.21 


epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
; 33ea9398d593ec3e965535e1a043d4fal80d8a396eba421 
125dd51149b794, 


serialNumber=fffb2fb2ba84f5fea3e 120c68b4f4fa55 19c8d354b4930 
a e a r 25c20611a3be614705, cn=Jyotsna Mukund Madekar 
Date: 2019.01.25 17:24:40 +05'30' 


(ज्यो.मु.माडेकर) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव (मातं), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

संचालक (मातं), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उप सचिव (मातं),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

श्री. टि.वा.करपते, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव (मातं), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
संचालक Alc), यांचे स्वीय सहायक,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


सामान्य प्रशासन विभाग / का. १९. 


निवड नस्ती 


